वर्ष - १२ , अंक - ८ ] 


MALZE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ ते मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४ - १० , शके १ ९ ४४ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२३ 


RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


[ पृष्ठे २४ 


अधिसूचना 

क्रमांक टीपीएस -१५२२ / ६०३ / प्र.क्र . १२ ९ / २०२२ / नवि- ९ . – ज्याअर्थी , नंदुरबार शहराच्या मूळ हद्दीसह वाढीव हद्दीसाठी सुधारित विकास 
योजना , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) ( यात यापुढे ज्यास 
“ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१५०४ / ३००१ / प्र.क्र . 
६६/०५ ( सी ) / नवि - ९ , दिनांक १४ मार्च २००७ अन्वये भागश : मंजूर असून ती दिनांक ३० एप्रिल २००७ पासून अंमलात आली आहे व वगळलेल्या 
भागासाठी विकास योजना शासन नगर विकास विभाग , अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१५०७ / २६४१ / प्र.क्र .८७ / ०८ / नवि - ९ , दिनांक ३१ ऑगस्ट 
२०० ९ अन्वये भागश : मंजूर असून ती दिनांक १५ ऑक्टोबर २०० ९ पासून अंमलात आली आहे ( यात यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे 
संबोधले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेत मौजे नंदुरबार येथील सर्व्हे क्रमांक ३ ९ ७ मधील ( यात यापुढे “ उक्त जागा " असे संबोधले आहे ) 
जागा “ शेती ” या वापर विभागात समाविष्ट आहे ( यात यापुढे “ उक्त भूवापर ” असे संबोधले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार यांनी नियोजन प्राधिकरण ( यात यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे ) 
म्हणून त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ८३ , दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२१ नुसार उक्त जागेपैकी सर्व्हे क्रमांक ३ ९ ७ हिस्सा क्रमांक 
२ मधील २.०० हेक्टर जागा “ उक्त भूवापर ” विभागातून वगळून “ रहिवास विभागात " समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून 
त्याअनुषंगाने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उपकलम ( १ ) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्ताव दिनांक ११ मार्च 
२०२२ च्या पत्रान्वये मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ( यात यापुढे ज्यास “ उक्त प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) ; 

66 


( १ ) 


आणि ज्याअर्थी , आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर , उक्त फेरबदल 
काही अटींसह मान्य करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

भाग १ ( नाविपु ) ३८७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ ते मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४ - १० , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित फेरबदलाअंतर्गत सर्व्हे क्रमांक ३ ९ ७ / २ यामधील २.०० हेक्टर क्षेत्रासाठी संबंधित जमीनमालकांनी सन २०२२ 
२३ या वर्षातील बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार येणाऱ्या दराच्या ५ टक्के दराने येणाऱ्या अधिमूल्य रकमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमूल्याची 
५० टक्के रक्कम रुपये १,४ ९ , ६०० सहायक संचालक , नगररचना , नंदुरबार शाखा , नंदुरबार यांचेकडील लेखाशिर्षामध्ये दिनांक २३ जानेवारी 
२०२३ रोजी जमा केलेली आहे आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० टक्के अधिमूल्याची रक्कम रुपये १,४ ९ , ६०० मुख्याधिकारी , 
नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार यांचेकडे दिनांक ३० जानेवारी २०२३ रोजी जमा केलेली आहे ; 


२ 


आता , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून 
उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक १४ मार्च २००७ 
ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे . 


उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक १४ मार्च २००७ च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा 
समावेश करण्यात येत आहे . 


नोंद 

मौजे नंदुरबार येथील सर्व्हे नंबर ३ ९ ७ / २ मधील २.०० हेक्टर जागा खालील अटी सापेक्ष “ शेती ” विभागातून वगळून नकाशात 
दर्शविल्यानुसार , “ रहिवास ” विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


अट क्रमांक ( १ ) 


अट क्रमांक ( २ ) 


: नंदुरबार शहरासाठी लागू असलेल्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार , जागेच्या रेखांकनात आवश्यक १० टक्के 
खुल्या जागेव्यतिरिक्त , १० टक्के अतिरिक्त सुविधा क्षेत्र सोडणे बंधनकारक राहील . 


: खुल्या जागेसभोवताल कुंपनभिंत करणे आवश्यक राहील . 


अट क्रमांक ( ३ ) : 


उक्त जमिनीसाठी आवश्यक त्या सर्व मूलभूत सेवा - सुविधा जमीन मालकांनी / विकसनकर्त्यांनी स्वखर्चाने विकसित करून 
पुरविणे बंधनकारक राहील . मूलभूत सुविधांमध्ये रस्ते , पाणीपुरवठा , मलनि : सारण व ड्रेनेज इ . यांचा समावेश आहे . 


अट क्रमांक ( ४ ) : उपरोक्त मूलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्प्याटप्प्याने होत असताना 
अर्जदारांवर , एकूण जागेच्या भूखंड विक्रीवर खालीलप्रमाणे बंधन राहील . मुख्याधिकारी , नगरपरिषद , नंदुरबार यांनी 
नियंत्रण ठेवावे . 


( क ) अभिन्यास अंतिमत : मंजूर झाल्यावर 

( ख ) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
( ग ) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
( घ ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
( ड ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
जर अभिन्यास समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल , तर सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र 
देण्यात येणार नाही . 

एकूण भूखंडांपैकी २५ टक्के भूखंडांची विक्री अनुज्ञेय राहील . 
एकूण भूखंडांपैकी ५० टक्के भूखंडांची विक्री अनुज्ञेय राहील . 
एकूण भूखंडांपैकी ७५ टक्के भूखंडांची विक्री अनुज्ञेय राहील . 
एकूण भूखंडांपैकी ९ ० टक्के भूखंडांची विक्री अनुज्ञेय राहील . 
एकूण १०० टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना / भाग नकाशा मुख्याधिकारी , नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार , जिल्हा नंदुरबार 
यांच्या कार्यालयात , नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे . 

सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 
देवदत्त रहाणे , 

कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ ते मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४ - १० , शके १ ९ ४४ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

Dated 14th February 2023 

The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act , 1966 

Notification 


No. TPS - 1522 / 603 / CR - 129 / 2022 / UD - 9 . Whereas , Revised Development Plan of Nandurbar 
( Origional and Additional Area ) City has been partly sanctioned by the Government under Section 
31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act , 1966 ( Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) 
( hereinafter referred to as " the said Act " ) vide Urban Development Department's Notification No. TPS 
1504 / 3001 / CR - 66 / 05 ( C ) / UD - 9 , dated 14th March 2007 and has come into force with effect from 30th 
April 2007 and Excluded Part of the Development Plan has been sanctioned by the Government vide 
Urban Development Department's Notification No. TPS - 1507 / 2641 / CR - 87 / 08 / UD - 9 , dated 31st August 
2009 and has come into force with effect from 15th October 2009 ( hereinafter referred to as " the said 
Development Plan " ) ; 


and whereas , in the said Development Plan , land bearing Survey No. 397 of Mouje Nandurbar 
( hereinafter referred to as " the said Land " ) is included in " Agriculture Zone " ( hereinafter referred to 
as " the said Zone " ) ; 


and whereas , the Nandurbar Municipal Council , Nandurbar being the Planning Authority ( hereinafter 
referred to as " the said Planning Authority " ) vide it's General Body Resolution No. 83 , dated 22nd 
October 2021 has resolved to delete land bearing Survey No. 397 , Hissa No. 2 admeasuring 2.00 
hectare out of the said land from the said Zone and to include the same in Residential Zone . Accordingly , 
after following all the legal procedure as per the provisions of sub - section ( 1 ) of Section 37 of the said 
Act , submitted a Modification Proposal to the Government for its sanction vide letter dated 11th March 
2022 ( hereinafter referred to as " the said Proposed Modification " ) ; 


and whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that the Proposed Modification should be 
sanctioned with some certain conditions ; 


and whereas , for the land under the said Proposed Modification bearing Survey No. 397/2 of Mouje 
Nandurbar admeasuring 2.00 hectare the concerned land owner as per the Government Policy have 
deposited Rs . 1,49,600 towards the 50 per cent Government share of 5 per cent premium amount as 
per the value of the said land as prescribed in the Annual Statement of Rates ( ASR ) for the year 2022 
2023 in the Government Treasury on 23rd January 2023 through the Assistant Director of Town Planning , 
Nandurbar Branch , Nandurbar and remaining 50 per cent of the 5 per cent premium amount Rs . 
1,49,600 payable to the Planning Authority has been deposited with the Chief Officer , Nandurbar Municipal 
Council , Nandurbar on 30th January 2023 . 


Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of 
the said Act , the Government hereby , sanctions the said Proposed Modification and for that purpose 
amends the aforesaid Notification dated 14th March 2007 as follows . 


In the Schedule of Modifications appended to the Notification dated 14th March 2007 sanctioning 
the said Development Plan , the following new entry shall be added after the last entry - 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ ते मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४ - १० , शके १ ९ ४४ 

ENTRY 


The land bearing Survey No. 397/2 admeasuring 2.00 hectare of Mouje Nandurbar is deleted from 
" Agriculture Zone " and included in " Residential Zone " as shown on the Plan , subject to the conditions 
mentioned specified below. 


Condition No. 1 - 


Condition No. 2 : 

Condition No. 3 : 


In the layout of the said Land in addition to 10 per cent compulsory open space 
as per the prevailing unified Development Control Regulations for Nandurbar , 10 
per cent Amenity Space shall be provided . 

It is necessary to construct compound wall around the open space . 

It is compulsory for the land Owner / Developer to provide all the Basic Amenities 
required for the land under modification at his own cost . The basic amenities 
included as road , water supply , sewerage and drainage etc. 


Condition No. 4 : If the land is proposed to be developed by way of plotted layout , then sale of plots 
under such layout shall be monitored by the Chief Officer , Municipal Council , 
Nandurbar in relation to development of Basic Amenities as per the stages given 
below . 

( a ) After final approval of layout 


( b ) After completion of 40 per cent 
Basic Amenities . 


( c ) After completion of 60 per cent 
Basic Amenities . 


( d ) After completion of 80 per cent 
Basic Amenities . 


( e ) After completion of 100 per cent 
Basic Amenities . 


Sale of 25 per cent of the total plots shall be 
permissible . 


Sale of 50 per cent of the total plots shall be 
permissible . 


Sale of 75 per cent of the total plots shall be 
permissible . 


Sale of 90 per cent of the total plots shall be 
permissible . 


Sale of 100 per cent of the total plots shall be 
permissible . 


If Group Housing Scheme is proposed in the layout , then Occupation Certificate shall not be 
issued unless all the basic amenities are fully developed . 


A copy of the said Notification alongwith the Part plan showing the aforesaid sanctioned Modification 
shall be available for inspection of the General Public , in the office of the Chief Officer , Nandurbar 
Municipal Council , Nandurbar during office hours on all working days for a period of one month . 

This Notification shall also be available on the Government's web - site www.maharashtra.gov.in 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DEODATTA RAHANE , 

Section Officer to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ ते मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४ - १० , शके १ ९ ४४ 

नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२३ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये 


५ 


अधिसूचना 

क्रमांक टीपीएस -१५२१ / ६६५ / प्र.क्र . ११ ९ / २०२२ / नवि- ९ - ज्याअर्थी , नंदुरबार शहराच्या मूळ हद्दीसह वाढीव हद्दीसाठी सुधारित विकास 
योजना , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) ( यात यापुढे ज्यास 
“ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१५०४ / ३००१ / प्र.क्र . 
६६/०५ ( सी ) / नवि - ९ , दिनांक १४ मार्च २००७ अन्वये भागशः मंजूर असून ती दिनांक ३० एप्रिल २००७ पासून अंमलात आली आहे व वगळलेल्या 
भागासाठी विकास योजना शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१५०७ / २६४१ / प्र.क्र .८७ / ०८ / नवि - ९ , दिनांक ३१ ऑगस्ट 
२०० ९ अन्वये भागश : मंजूर असून ती दिनांक १५ ऑक्टोबर २०० ९ पासून अंमलात आली आहे ( “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेत मौजे नंदुरबार येथील सर्व्हे क्रमांक ३ ९ ६ मधील ( यात यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे ) 
जागा “ शेती ” या वापर विभागात समाविष्ट आहे ( यात यापुढे “ उक्त भूवापर ” असे संबोधले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार यांनी नियोजन प्राधिकरण ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे ) 
म्हणून त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ४२ , दिनांक ११ डिसेंबर २०२० नुसार उक्त जागेपैकी सर्व्हे क्रमांक ३ ९ ६ हिस्सा क्रमांक 
१ - ब मधील १.८५ हेक्टर जागा “ उक्त भूवापर " विभागातून वगळून " रहिवास " विभागात समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून 
त्या अनुषंगाने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( १ ) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्ताव दिनांक २ मार्च 
२०२१ च्या पत्रान्वये मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ( यात यापुढे ज्यास “ उक्त प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) ; 

66 

" 


आणि ज्याअर्थी , आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर , उक्त प्रस्तावित 
फेरबदल काही अटींसह मान्य करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित फेरबदलाअंतर्गत सर्व्हे क्रमांक ३ ९ ६ / १ - ब यामधील १.८५ हेक्टर क्षेत्रासाठी संबंधित जमीनमालकांनी सन २०२२ 
२३ या वर्षातील बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार येणाऱ्या दराच्या ५ टक्के दराने येणाऱ्या अधिमूल्य रकमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमूल्याची 
५० टक्के रक्कम रुपये १,३८,४०० सहायक संचालक , नगररचना , नंदुरबार शाखा , नंदुरबार यांचेकडील लेखाशिर्षामध्ये दिनांक १ फेब्रुवारी 
२०२३ रोजी जमा केलेली आहे आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० टक्के अधिमूल्याची रक्कम रुपये १,३८,४०० मुख्याधिकारी , 
नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार यांचेकडे दिनांक ३१ जानेवारी २०२३ रोजी जमा केलेली आहे ; 


आता , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून 
उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक १४ मार्च २००७ 
ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे . 


उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक १४ मार्च २००७ च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा 
समावेश करण्यात येत आहे . 


नोंद 

८८ 

मौजे नंदुरबार येथील सर्व्हे नंबर ३ ९ ६ / १ - ब मधील १.८५ हेक्टर जागा खालील अटी सापेक्ष “ शेती ” विभागातून वगळून नकाशात 
दर्शविल्यानुसार , “ रहिवास ” विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


अट क्रमांक ( १ ) : नंदुरबार शहरासाठी लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार , जागेच्या रेखांकनात आवश्यक १० टक्के खुल्या 
जागेव्यतिरिक्त , १० टक्के सुविधा क्षेत्र सोडणे बंधनकारक राहील . 


अट क्रमांक ( २ ) : 

अट क्रमांक ( ३ ) : 


खुल्या जागेसभोवताल कुंपणभिंत करणे आवश्यक राहील . 

- 

उक्त जमिनीसाठी आवश्यक त्या सर्व मूलभूत सेवा सुविधा जमीन मालकांनी / विकसनकर्त्यांनी स्वखर्चाने विकसित करून 
पुरविणे बंधनकारक राहील . मूलभूत सुविधांमध्ये रस्ते , पाणीपुरवठा , मलनि : सारण व ड्रेनेज इ . यांचा समावेश आहे . 


अट क्रमांक ( ४ ) : उपरोक्त मूलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्प्याटप्प्याने होत असताना 
अर्जदारांवर , एकूण जागेच्या भूखंड विक्रीवर खालीलप्रमाणे बंधन राहील . मुख्याधिकारी , नगरपरिषद , नंदुरबार यांनी 
नियंत्रण ठेवावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ ते मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४ - १० , शके १ ९ ४४ 

( क ) अभिन्यास अंतिमत : मंजूर झाल्यावर 
( ख ) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
( ग ) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
( घ ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
( ड ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
जर अभिन्यास समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल , तर सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र 
देण्यात येणार नाही . 

एकूण भूखंडांपैकी २५ टक्के भूखंडांची विक्री अनुज्ञेय राहील . 
एकूण भूखंडांपैकी ५० टक्के भूखंडांची विक्री अनुज्ञेय राहील . 
एकूण भूखंडांपैकी ७५ टक्के भूखंडांची विक्री अनुज्ञेय राहील . 
एकूण भूखंडांपैकी ९ ० टक्के भूखंडांची विक्री अनुज्ञेय राहील . 
एकूण १०० टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना / भाग नकाशा मुख्याधिकारी , नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार , जिल्हा नंदुरबार 
यांच्या कार्यालयात , नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे . 

सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 
देवदत्त रहाणे , 

कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन , 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

Dated 14th February 2023 


The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act , 1966 

Notification 


No. 

TPS - 1521 / 665 / CR - 119 / 2022 / UD - 9 . – Whereas , Revised Development Plan of Nandurbar 
( Original and Additional Area ) City has been partly sanctioned by the Government under Section 
31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act , 1966 ( Mah . Act No. XXXVIl of 1966 ) 
( hereinafter referred to as “ the said Act " ) vide Urban Development Department's Notification No. TPS 
1504 / 3001 / CR - 66 / 05 ( C ) / UD - 9 , dated 14th March 2007 and has come into force with effect from 30th 
April 2007 and Excluded Part of the Development Plan has been sanctioned by the Government vide 
Urban Development Department's Notification No. TPS - 1507 / 2641 / CR - 87 / 08 / UD - 9 , dated 31st August 
2009 and has come into force with effect from 15th October 2009 ( hereinafter referred to as " the said 
Development Plan " ) ; 


and whereas , in the said Development Plan , land bearing Survey No. 396 of Mouje Nandurbar 
( hereinafter referred to as “ the said Land " ) is included in " Agriculture Zone " ( hereinafter referred 
to as “ the said Zone " ) ; 


and whereas , the Nandurbar Municipal Council , Nandurbar being the Planning Authority ( hereinafter 
referred to as " the said Planning Authority " ) vide it's General Body Resolution No. 42 , dated 11th 
December 2020 has resolved to delete land bearing Survey No. 396 , Hissa No. 1 - B admeasuring 1.85 
hectare out of the said land from the said Zone and to include the same in Residential Zone . Accordingly , 
after following all the legal procedure as per the provisions of sub - section ( 1 ) of Section 37 of the said 
Act , submitted a Modification Proposal to the Government for its sanction vide its letter dated 2nd March 
2021 ( hereinafter referred to as “ the said Proposed Modification " ) ; 


and whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that the said Proposed Modification should 
be sanctioned with some certain conditions ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ ते मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४ - १० , शके १ ९ ४४ 

and whereas , for the land under the said Proposed Modification bearing Survey No. 396 / 1 - B of 
Mouje Nandurbar admeasuring 1.85 hectares the concerned land owner as per the Government Policy 
have deposited Rs . 1,38,400 towards the 50 per cent Government share of 5 per cent premium amount 
as per the value of the said land as prescribed in the Annual Statement of Rates ( ASR ) for the year 
2022-2023 in the Government Treasury on 1st February 2023 through the Assistant Director of Town 
Planning , Nandurbar Branch , Nandurbar and remaining 50 per cent of the 5 per cent premium amount 
Rs . 1,38,400 payable to the Planning Authority has been deposited with the Chief Officer , Nandurbar 
Municipal Council , Nandurbar on 31st January 2023 . 


Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of 
the said Act , the Government hereby , sanctions the said Proposed Modification and for that purpose 
amends the aforesaid Notification dated 14th March 2007 as follows . 


In the Schedule of Modifications appended to the Notification dated 14th March 2007 sanctioning 
the said Development Plan , the following new entry shall be added after the last entry 

ENTRY 


The land bearing Survey No. 396 / 1 - B admeasuring 1.85 hectare of Mouje Nandurbar is deleted 
from " Agriculture Zone " and included in " Residential Zone " as shown on the Plan , subject to the 
conditions mentioned specified below. 


Condition No. 1 - In the layout of the said Land in addition to 10 per cent compulsory open space 
as per the prevailing Development Control Regulations for Nandurbar , 10 per 
cent Amenity Space shall be provided . 


Condition No. 2 : 
Condition No. 3 - 


It is necessary to construct compound wall around the open space . 

It is compulsory for the land Owner / Developer to provide all the Basic Amenities 
required for the land under modification at his own cost . The basic amenities . 
included as road , water supply , sewerage and drainage etc. 


Condition No. 4 : - If the land is proposed to be developed by way of plotted layout , then sale of plots 
under such layout shall be monitored by the Chief Officer , Municipal Council , 
Nandurbar in relation to development of Basic Amenities as per the stages given 
below . 

( a ) After final approval of layout 


( b ) After completion of 40 per cent Basic 
Amenities . 


( c ) After completion of 60 per cent Basic 
Amenities . 


( d ) After completion of 80 per cent Basic 
Amenities . 


( e ) After completion of 100 per cent Basic .. 
Amenities . 


Sale of 25 per cent of the total plots shall be 
permissible . 


Sale of 50 per cent of the total plots shall be 
permissible . 


Sale of 75 per cent of the total plots shall be 
permissible . 


Sale of 90 per cent of the total plots shall be 
permissible . 


Sale of 100 per cent of the total plots shall be 
permissible . 


If Group Housing Scheme is proposed in the layout , then Occupation Certificate shall not be 
issued unless all the basic amenities are fully developed . 


A copy of the said Notification alongwith the part plan showing the aforesaid sanctioned modification 
shall be available for inspection of the General Public , in the office of the Chief Officer , Nandurbar 
Municipal Council , Nandurbar during office hours on all working days for a period of one month . 

This Notification shall also be available on the Government's web - site www.maharashtra.gov.in 

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

DEODATTA RAHANE , 

Section Officer to Government . 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ ते मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४ - १० , शके १ ९ ४४ 

नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२३ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


अधिसूचना 

क्रमांक टीपीएस -३५२२ / २८८ / प्र . क्र . १२५/२०२२ / नवि- ९ - ज्याअर्थी , शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग क्रमांक टीपीएस -३५१० / 
२७७२ / प्र.क्र .१८६ ( अ ) / २०११ / नवि - ९ , दिनांक ३ एप्रिल २०१२ अन्वये पाचोरा शहराच्या मूळ हद्दीची दुसरी व वाढीव हद्दीची विकास योजना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे 
संबोधले आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये भागशः मंजूर ( यापुढे “ उक्त विकास योजना " असे संबोधले आहे ) असून दिनांक १५ मे २०१२ पासून 
अंमलात आलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेसाठी पाचोरा नगरपरिषद नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले 
आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे पाचोरा , तालुका पाचोरा येथील गट नंबर १७२ ( सर्व्हे क्रमांक १५३ पैकी ) क्षेत्र ०.१० हेक्टर ही 
जागा ( यापुढे “ उक्त जागा " असे संबोधले आहे ) आरक्षण क्रमांक १५- “ पोलीस चौकी ” ( यापुढे “ उक्त आरक्षण " असे संबोधले आहे ) यासाठी आरक्षित 
असून उक्त आरक्षणासाठी समुचित प्राधिकरण " पोलीस विभाग " आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक १ ९ ६ , दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करून उक्त जागेवरील उक्त आरक्षण वगळून त्याखालील जागा रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे 
ठरवून उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ ) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक २१ डिसेंबर २०२१ च्या पत्रान्वये शासनास सादर 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 


आता , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा 
वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे . 


सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी , पाचोरा नगरपरिषद , पाचोरा , जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयात , कार्यालयीन 
वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे . 

सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


देवदत्त रहाणे , 

कार्यासन अधिकारी , 

महाराष्ट्र शासन , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ ते मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४ - १० , शके १ ९ ४४ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated , 15th February 2023 

Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act , 1966 

NOTIFICATION 


९ 


No. TPS - 3522 / 288 / CR - 125 / 2022 / UD - 09.- Whereas , the Government in Urban Development 
Department vide Notification No. TPS - 3510 / 2772 / CR - 186 ( A ) / 2011 / UD - 9 , dated 3rd April 2012 has 
partly sanctioned the Development Plan for Pachora City ( Second Revised + Additional Area ) 
( hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra 
Regional Planning and Town Planning Act , 1966 ( Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred 
to as " the said Act " ) and the same has come into force with effect from date 15th May 2012 ; 


and whereas , the Pachora Municipal Council is the Planning Authority for the said Development 
Plan ( hereinafter referred to as " the said Planning Authority " ) ; 


and whereas , in the said Development Plan , land bearing Gat No. 172 ( S. No. 153 pt . ) admeasuring 
0.10 Hectors of Mouje Pachora ( hereinafter referred to as " the said Land " ) is reserved as Site No. 15 
" Police Chowki " ( hereinafter referred to as " the said Reservation " ) and appropriate authority for the said 
reservation is Police Department ; 


and whereas , the said Planning Authority vide it's General Body Resolution No. 196 , dated 28th 
October 2021 resolved to modify the Development Plan by deleting the said Reservation from the said 
Development Plan and include the same in the Residential Zone ( hereinafter referred to as " the said 
Modification " ) by following all the legal formalities stipulated under Section 37 ( 1 ) of the said Act , and 
forwarded the proposal to Government vide letter dated 21st December 2021 for final sanction ; 


and whereas , after making necessary enquiries and also consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the said Modification needs to be 
rejected ; 


Now therefore in , exercise of powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 37 of the said Act 
the Government of Maharashtra hereby refuses to accord sanction to the said Modification . 


This Notification shall be kept open for inspection by the General public during office hours in the 
office of the Chief Officer , Pachora Municipal Council , Pachora , district Jalgaon . 

This Notification shall also be published on the Government's website www.maharashtra.gov.in 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DEODATTA RAHANE , 

Section Officer to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ ते मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४ - १० , शके १ ९ ४४ 

जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 

कलम १ ९ नुसार 

प्रकल्पाचे नाव : मनमाड - जळगाव तिसऱ्या रेल्वेलाईनकरिता भूसंपादन 

प्राथमिक अधिसूचना 

प्रस्ताव . 

जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन / मौजे चाळीसगाव / एसआर -८ / २०२१ / सन २०२३. 
ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी , 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात 
यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून , अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन / एसआर -८ / २०२१ , दिनांक 
११ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक १७ ऑगस्ट २०२२ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची ' एक ' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनींची , अनुसूची ' दोन ' मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


१० 


आणि ज्याअर्थी , जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी , कलम १५ 
च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास ) , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे . 
आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची ' तीन ' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची ' चार ' 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे 

; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव 
यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव , तालुका चाळीसगाव , मौजे चाळीसगाव 
भूमापन किंवा 

संपादित क्षेत्र 

गट क्रमांक 

१ 


३१६ पैकी 

३१ ९ 

३२० पैकी 


२ 
हे . आर 

० ११ 

० २२ 

० ०६ 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : विशेष सार्वजनिक वाहतुकीचा पायाभूत 
सुविधा प्रकल्प . 


समाजाला मिळणारे लाभ : मनमाड ते जळगाव या मार्गावरील 
सार्वजनिक वाहतूक सुरळीत व जलद गतीने होण्यास मदत होणार . 

अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक . 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक . 


टिपा . - 

( १ ) 


प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे निरीक्षण 
उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव तसेच 
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , मध्य रेल्वे , भुसावळ , तालुका 
भुसावळ , जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( २ ) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 

पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 
बोजा व अडथळा करू नये . 


( ३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 
नोंद घ्यावी . 


( ४ ) दुय्यम निबंधक , चाळीसगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या 
खरेदी - विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी . 


जळगाव , २३ नोव्हेंबर २०२२ . 


अमन मित्तल , 

जिल्हाधिकारी तथा 

समुचित प्रशासन , जळगाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ ते मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४ - १० , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 

कलम १ ९ नुसार 


प्राथमिक अधिसूचना 


जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन / मौजे कुंझर / एसआर -२२१ / २०१७ / सन २०२३. 
ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिकाऱ्यांनी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " 
असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक 
भूसंपादन / एसआर -२२१ / २०१७ , दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक 
१० ऑगस्ट २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
' एक ' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची , अनुसूची 
' दोन ' मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी , कलम १५ 
च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास ) , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे . 
आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची ' तीन ' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची ' चार ' 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव 
यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


जिल्हा जळगाव , तालुका चाळीसगाव , मौजे कुंझर 

संपादित क्षेत्र 


३७/२ 

३७ - अ / १ 

४०/१ 

४०/२ 


१ 


३ ९ / २- ब 
३ ९ / २ - क 


४२ 


३ ९ / २ - अ } 

३ ९ / २ - अ पै . 


८४ 


८८/१ 

८८/२ 

८८/३ 

४५/२ 

४५ / १ - ब 

४५ / १ - अ 

४७ / १ - क 


} 


} 


: 


: 


: 


: 


: 


y 


० ०७.०० 


० 


२ 

आर 


० ०८ 


०१.०० 


O 


० २६ 


O 


२४ 


४४.५० 


१४ 


२१ 


११ 


२१ 


१० 


O ०१ 


०६.०० 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


११ 


प्रकल्पाचे नाव : पांझण डावा कालवा पाट विस्ताराकरिता भूसंपादन 

प्रस्ताव . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : पांझण डावा कालवा पाट विस्तार योजनेअंतर्गत 
कुंझर कालव्यावरील वितरिकाकरिता संपादनाकामी . 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा होण्यास मदत 
होणार . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ ते मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४ - १० , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक . 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
निरंक . 


टिपा . -- 

( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे निरीक्षण 
उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव तसेच 
म . कार्यकारी अभियंता , धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग , धुळे यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( २ ) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 
बोजा व अडथळा करू नये . 


( ३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 
नोंद घ्यावी . 


( ४ ) दुय्यम निबंधक , चाळीसगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या 
खरेदी - विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी . 


जळगाव , २८ जानेवारी २०२३ . 

J 


अमन मित्तल , 
जिल्हाधिकारी तथा 

समुचित प्रशासन , जळगाव . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ नुसार 


प्राथमिक अधिसूचना 


जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन / मौजे कुंझर / एसआर -२२२ / २०१७ / सन २०२३. 
ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिकाऱ्यांनी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” 
असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक 
भूसंपादन / एसआर -२२१ / २०१७ , दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक 
१० ऑगस्ट २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 


' एक ' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची , अनुसूची 
' दोन ' मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे 

; 


आणि ज्याअर्थी , जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी , कलम १५ 
च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास ) , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे . 
आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची ' तीन ' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
म्हणून 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची ' चार ' 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव 
यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


जिल्हा जळगाव , तालुका चाळीसगाव , मौजे कुंझर 

संपादित क्षेत्र 


भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 

१ 


२१७/१ 

२१८/१ 

२१८/२ 


२१ ९ 

२२३/१ 
२२२/२ 

२२२/१ 


२२४ 


२२५ 


अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


२२७ 


२२८/२ 


::: 


:: 


: 


: 


२ 
हे . आर 

० ०२५ 


० ११ 


००१ 


० ० ९ 


००२ 


० ०५ 

०८ 


० 


० ९ 

० ०६ 


O 


O 


० ९ 


O ०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ ते मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४ - १० , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ नुसार 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : पांझण डावा कालवा पाट विस्ताराकरिता भूसंपादन 

प्रस्ताव . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : पांझण डावा कालवा पाट विस्तार योजनेअंतर्गत 
कुंझर कालव्यावरील वितरिकाकरिता संपादनाकामी . 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा होण्यास मदत 
होणार . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक . 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
निरंक . 


टिपा .- 

( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे निरीक्षण 
उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव तसेच 
म . कार्यकारी अभियंता , धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग , धुळे यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( २ ) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 
बोजा व अडथळा करू नये . 


( ३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 
नोंद घ्यावी . 


( ४ ) दुय्यम निबंधक , चाळीसगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या 
खरेदी - विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी . 
अमन मित्तल , 
जिल्हाधिकारी तथा 

समुचित प्रशासन , जळगाव . 


जळगाव , २८ जानेवारी २०२३ . 


प्राथमिक अधिसूचना 


१३ 


जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन / मौजे कुंझर / एसआर -२२३ / २०१७ / सन २०२३. 
ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिकाऱ्यांनी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " 
असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक 
भूसंपादन / एसआर -२२१ / २०१७ , दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक 
१० ऑगस्ट २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
' एक ' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची , अनुसूची 
' दोन ' मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी , कलम १५ 
च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास ) , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे . 
आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची ' तीन ' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची ' चार ' 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव 
यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


१४ 


३१ 


भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 


३२ 


१० ९ 


जिल्हा जळगाव , तालुका चाळीसगाव , मौजे कुंझर 

संपादित क्षेत्र 


११० 


१११ 


११२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ ते मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४ - १० , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची एक 

म . कार्यकारी अभियंता , धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग , धुळे यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


११५ 


१ 


है 


२ 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक , 

अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
निरंक . 


आर 


० ०७ 


O ०४ 


० ०६ 


० २० 


O 


० १ ९ 


१४ 


० १४ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : पांझण डावा कालवा पाट विस्ताराकरिता भूसंपादन 

प्रस्ताव . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : पांझण डावा कालवा पाट विस्तार योजनेअंतर्गत 
कुंझर कालव्यावरील वितरिकाकरिता संपादनाकामी . 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा होण्यास मदत 
होणार . 


टिपा .- 

( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे निरीक्षण 
उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव तसेच 


( २ ) 


( ३ ) 


उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 
बोजा व अडथळा करू नये . 


संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 
नोंद घ्यावी . 


( ४ ) दुय्यम निबंधक , चाळीसगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या 

खरेदी - विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी . 


जळगाव , २८ जानेवारी २०२३ . 


अमन मित्तल , 
जिल्हाधिकारी तथा 

समुचित प्रशासन , जळगाव . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ नुसार 


प्राथमिक अधिसूचना 


जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन / मौजे कुंझर / एसआर -२२४ / २०१७ / सन २०२३. 
ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिकाऱ्यांनी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” 
असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक 
भूसंपादन / एसआर -२२१ / २०१७ , दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक 
१० ऑगस्ट २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
' एक ' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची , अनुसूची 
' दोन ' मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी , कलम १५ 
च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास ) , 

विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे . 
आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ ते मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४ - १० , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : पांझण डावा कालवा पाट विस्ताराकरिता भूसंपादन 

प्रस्ताव . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची ' तीन ' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची ' चार ' 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव 
यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


J 


जिल्हा जळगाव , तालुका चाळीसगाव , मौजे कुंझर 

संपादित क्षेत्र 


भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 


१ ९ ६ 


१८६ 


अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


१ 


१८७/१ 

१८७ / २ - अ / १ 

१८७ / २ - अ / २ 

१ ९ ० / १ , १ ९ ० / २ 

१ ९ १ / १ - अ 

१ ९ १ / १ - ब , १ ९ १ / २ - ब 

१ ९ ५ / १ - अ 

१ ९ ५ / १ - ब 


⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 


२ 
हे . आर 


O १४ 


० ११ 


० 


१० 


० ३८ 


० ३७ 


० 


४१ 


० २४ 


O १६ 


० ० ९ 


O ०४ 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : पांझण डावा कालवा पाट विस्तार योजनेअंतर्गत 
कुंझर कालव्यावरील वितरिकाकरिता संपादनाकामी . 


१५ 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा होण्यास मदत 
होणार . 


अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक . 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक . 


टिपा .- 

( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे निरीक्षण 
उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव तसेच 
म . कार्यकारी अभियंता , धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग , धुळे यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( २ ) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 
बोजा व अडथळा करू नये . 


( ३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 
नोंद घ्यावी . 


( ४ ) दुय्यम निबंधक , चाळीसगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या 
खरेदी - विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी . 


जळगाव , २८ जानेवारी २०२३ . 


अमन मित्तल , 
जिल्हाधिकारी तथा 

समुचित प्रशासन , जळगाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ ते मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४ - १० , शके १ ९ ४४ 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

अनुसूची - एक 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 

जमिनींचे वर्णन 

कलम १ ९ नुसार 

जिल्हा जळगाव , तालुका जळगाव 

लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१६ 


प्राथमिक अधिसूचना 


जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन / मौजे असोदा - नशिराबाद- तरसोद / ३ री रेला / 
एसआर -२४२ / २०१८ / २०२३ . - ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश 
“ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , 
अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन / जळगाव - मनमाड / ३ रीरेला / एसआर -२४२ / 
२०१८ , दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 
काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची ' एक ' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनींची , अनुसूची ‘ दोन ' मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी , कलम १५ 
च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास ) , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे . 
आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची ' तीन ' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची ' चार ' 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , जळगाव 
भाग , जळगाव , तालुका जळगाव , जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


भूसंपादन क्रमांक / 
गट क्रमांक 

१ 


९ २० पै . 

९ २८ पै . 


९ ३३ पै . 

९ ३४ पै . 

एकूण क्षेत्र 


२५४ पै . 

२५३/१ पै . 

२५५ पै . 
एकूण क्षेत्र 


६०७ पै . 

६०४ पै . 

६०३ पै . 
६०३ पै . 


६२५ पै . 


१५३ पै . 


१५४ पै . 


३१ पै . 

१२ ९ पै . 


१३१ पै . 


एकूण क्षेत्र 

एकूण एकंदर क्षेत्र 


२ 

हे . आर 


मौजे असोदा 


० १३ 


००१ 


० १३ 


० 


० २ ९ 

मौजे नशिराबाद 


० ०६ 


O १० 


० ५४ 


० ७० 


मौजे तरसोद 


० 


० 


O 


१४ 


O 


१७ 


०४ 


०८ 


० ०६ 


१५ 


O ०७ 


००२ 


० ०६ 


० ८१ 


१८० 


एकूण 

क्षेत्र 


३ 

हे . आर 


० 


O ०१ 


० १३ 


१३ 


० २ ९ 


० ०६ 


ů 


O १० 


० ५४ 


० 


० ७० 


O १७ 


O 


१४ 


O 


००८ 


०४ 


० १५ 


०६ 


०७ 


ů 


० ०६ 


०८१ 


१८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ ते मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४ - १० , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 

उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन क्रमांक १ यांजकडून 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

अधिसूचना 

प्रकल्पाचे नाव : जळगाव - भुसावळ तिसऱ्या रेल्वे लाईनकरिता 
जमिनींचे संपादन . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : जळगाव - भुसावळ तिसऱ्या रेल्वे लाईनकरिता 
जमिनींचे संपादन , साखळी क्रमांक ४१ ९.९९ ते ४४३.०० कि.मी. चा 
भूसंपादन प्रस्ताव . 

समाजाला मिळणारे लाभ : रेल्वेने दळण - वळण 

अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक . 

अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
निरंक . 


टिपा .- 

( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 
उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , जळगाव भाग , जळगाव 
तसेच उपमुख्य अभियंता ( बांधकाम ) , मध्य रेल्वे , भुसावळ , 
तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


( २ ) 


उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 
बोजा व अडथळा करू नये . 


( ३ ) संबंधित तलाठी असोदा , नशिराबाद , तरसोद यांनी संबंधित 
७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी . 


( ४ ) दुय्यम निबंधक , जळगाव १ , २ , ३ या कार्यालयाने संपादनाखालील 
गटांच्या खरेदी - विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही 
करावी . 


जळगाव , १५ फेब्रुवारी २०२२ . 


अमन मित्तल , 
जिल्हाधिकारी तथा 

समुचित प्रशासन , जळगाव . 


१७ 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसंपादन / कावि -२३१ / एसआर -५ / २०२२ / सन २०२३. - 
ज्याअर्थी , भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र.क्र . 
७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
१०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “ एक " 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
यासोबतच्या परिशिष्ट “ दोन " मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीनुसार 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


" 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट “ तीन ” मध्ये दिलेली आहेत 
; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
परिशिष्ट “ चार ” मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 

व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत परिशिष्ट " पाच " मध्ये दिलेला आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ ते मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४ - १० , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट - १ 

जमिनींचा तपशील 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

जिल्हा धुळे , तालुका धुळे , मौजे बोरीस 


१८ 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम " असा 
करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या 
दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन क्रमांक 
१ , धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन 
क्रमांक १ , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहेत . 


ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते प्रयोजन - 
वाडी - शेवाडी मध्यम प्रकल्प , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे प्रकल्पाच्या 
उजवा मुख्य कालच्यावरील वितरिका क्रमांक ५ चा फेर संयुक्त 
मोजणीनुसार क्षेत्राचा भूसंपादन प्रस्ताव मौजे बोरीस , तालुका धुळे , 
जिल्हा धुळे . 


गट नंबर 


१ 


३०१ 


३०२ / १ / ४- क 

३०२/१/२ 

३०२/१/३ 

३०२/१/१ 

३०२/२/३ 

३०२ पै . 


३०२ / १ / ४ - ब / १ - अ , 
३०२ / १ / ४ - ब / १- ब . 

३०८/१ व ३०८/२ 

३०७/४ 


३०६ 


३४६ 


} .. 


एकूण . 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


लागवडीलायक पोट- एकूण 

क्षेत्र 

क्षेत्र 


हे . 
आर 


O १० 


O ०० 


० 


० 


१५ 


०७ 


O ०७ 


००८ 


० ० ९ 


O ०० 


० 


० २१ 


१७ 


१६ 


० २२ 


१३२ 


खराबा 


३ 

हे . आर 


००० 


० ०० 


० ०० 


००० 


० ०० 


० 


00 


० ०० 


००० 


O 00 


० 


00 


००० 


O 00 


००० 


हे . 


४ 


O १० 


O 


आर 


००० 


१५ 


O ०७ 


O ०७ 


O 


०८ 


० ० ९ 


००० 


२१ 


O १७ 


० १६ 


० २२ 


१३२ 


परिशिष्ट - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 

प्रकल्पाचे नाव : वाडी- शेवाडी मध्यम प्रकल्प , तालुका शिंदखेडा , 
जिल्हा धुळे . 


प्रकल्पाचे प्रयोजन : वाडी - शेवाडी मध्यम प्रकल्प , तालुका शिंदखेडा , 
जिल्हा धुळे प्रकल्पाच्या उजवा मुख्य कालव्यावरील वितरिका क्रमांक 
५ चा फेर संयुक्त मोजणीनुसार क्षेत्राचा भूसंपादन प्रस्ताव मौजे 
बोरीस , तालुका धुळे , जिल्हा धुळे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ ते मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४ - १० , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट - ३ 

विस्थापनाबाबतचा तपशील 

14 

सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या 
घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील " निरंक " 
आहे . 

अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र.क्र . 
७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आलेला आहे ) याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम खंड ३ चे ( अ ) 
मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या 
जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे 
उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल ; 


परिशिष्ट - ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१८ चे कलम १०- क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव , 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व 
प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण 
यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल . सदर 
प्रस्ताव कलम १० - क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण 
पायाभूत सुविधा प्रकल्प ' या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 

परिशिष्ट - ५ 

प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 
श्रीकुमार चिंचकर , 


धुळे , १६ फेब्रुवारी २०२३ . 


उपजिल्हाधिकारी , 
भूसंपादन क्रमांक १ , धुळे , 


सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
अधिसूचना 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसंपादन / कावि -२४७ / एसआर -४२ / २०२२ / सन २०२३. - 
ज्याअर्थी , भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 


१ ९ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “ एक ” 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
यासोबतच्या परिशिष्ट “ दोन " मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट “ तीन ” मध्ये दिलेली आहेत 
; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
परिशिष्ट “ चार ” मध्ये दिलेला आहे : 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत परिशिष्ट " पाच ” मध्ये दिलेला आहे ; 


ते 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा त्याच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ ते मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४ - १० , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट - २ 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 

प्रकल्पाचे नाव : मौजे देवपूर , धुळे , तालुका - जिल्हा धुळे येथील 
सर्व्हे नंबर ५७ व ५८ वरील भूखंड क्रमांक २२ व २३ खालील १५ 
मीटर विकास योजना रस्त्याने बाधित ८४ चौरस मीटर क्षेत्राचे 
भूसंपादन प्रस्ताव . 


२० 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , 
धुळे भाग , धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत 
आहेत . 


ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन . - मौजे 
देवपूर , धुळे , तालुका - जिल्हा धुळे येथील सर्व्हे नंबर ५७ व ५८ वरील 
भूखंड क्रमांक २२ व २३ खालील १५ मीटर विकास योजना रस्त्याने 
बाधित ८४ चौरस मीटर क्षेत्राचे भूसंपादन प्रस्ताव , 


टीप - सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त 
मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी - जास्त 
बदल होऊ शकतो . 


गट नंबर 


१ 


परिशिष्ट - १ 

- 

जमिनीचा तपशील 


जिल्हा धुळे , तालुका धुळे , मौजे देवपूर 


सर्व्हे नंबर ५७ + ५८ 

भूखंड क्रमांक २२ व २३ . 


एकूण . 


.. 


संपादन करावयाचे 

अंदाजित क्षेत्र 


२ 
चौ . मी . 


८४.०० 


८४.०० 


प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे देवपूर , धुळे , तालुका - जिल्हा धुळे 
येथील सर्व्हे नंबर ५७ व ५८ वरील भूखंड क्रमांक २२ व २३ खालील 
१५ मीटर विकास योजना रस्त्याने बाधित ८४ चौरस मीटर क्षेत्राचे 
भूसंपादन प्रस्ताव . 


परिशिष्ट - ३ 

विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही 
व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने 
विस्थापनाबाबतचा तपशील “ निरंक " आहे . 

CC 

परिशिष्ट - ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१८ चे कलम १० - क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव , 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व 
प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण 
यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल . सदर 
प्रस्ताव कलम १० - क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण 
पायाभूत सुविधा प्रकल्प ' या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 

परिशिष्ट - ५ 

प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 


धुळे , ७ फेब्रुवारी २०२३ . 


तृप्ती धोडमिसे , 

भा.प्र.से. , 

सहायक जिल्हाधिकारी तथा 


उपविभागीय अधिकारी , 

धुळे भाग , धुळे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ ते मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४ - १० , शके १ ९ ४४ 

उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ नुसार अधिसूचना . 

जिल्हा जळगाव 


क्रमांक भूसंपादन / एसआर - ९ ५ / २०१६ / सन २०२३ / दुरुस्ती . - ज्याअर्थी , 
शिंगाडी , तालुका रावेर , जिल्हा जळगाव या भूसंपादन प्रकरणात भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ अन्वये 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , नाशिक विभागीय पुरवणी , भाग एक मध्ये 
दिनांक १ ९ -२५ मार्च , २०२० व कलम १ ९ अन्वये व दिनांक १३-१९ 
ऑगस्ट २०२० मध्ये अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती . सदरचे 
अधिसूचनेमध्ये जमिनींचे वर्णन खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात आले होते 
त्यामध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे . 

अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव , तालुका रावेर , मौजे शिंगाडी 
या ऐवजी 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 

१ 


२३८ 

२२२/१ 


भूमापन क्रमांक / 

गट क्रमांक 
१ 


२३८ 

२२२/१ 


असे वाचावे 


फैजपूर , ३१ जानेवारी २०२३ . 


: 


अंदाजित क्षेत्र 


२ 
हे , 
आर 


० 


८० 


३ २८ 


अंदाजित क्षेत्र 


२ 
हे . आर 


० ४० 


१५० 


कैलास कडलग , 
उपविभागीय अधिकारी , 
फैजपूर भाग , फैजपूर , 

जिल्हा जळगाव . 


BY I / c . PRINCIPAL DISTRICT AND 
SESSIONS JUDGE 


Order 


२१ 


No. EST / Leave / 10279 / 2022 . Earned Leave for 
four ( 4 ) days with effect from 28th November 
2022 to 1st December 2022 prefixed 4th 
Saturday and Sunday falling on 26th November 
2022 and 27th November 2022 with permission 
to leave headquarters is hereby granted to Shri . 
S. B. Bahalkar , District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Malegaon . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. U. Baghele , District 
Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon with effect from 25th November 2022 
after office hours to 2nd December 2022 before 
office hours . 

Nashik , 18th November 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 10280 / 2022.- Earned Leave for 
five ( 5 ) days with effect from 21st November 
2022 to 25th November 2022 prefixed Sunday 
falling on 20th November 2022 , suffixed 4th 
Saturday and Sunday falling from 26th 
November 2022 to 27th November 2022 with 
permission to leave headquarters is hereby 
granted to Shri . D. D. Kurulkar , District Judge - 3 
and Additional Sessions Judge , Malegaon . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . D. Y. Gaud , District 
Judge - 4 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon with effect from 19th November 2022 
after office hours to 28th November 2022 before 
office hours . 

Nashik , 18th November 2022 . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ ते मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४ - १० , शके १ ९ ४४ 

Order 

Order 


No. EST / Leave / 10297 / 2022.- Extended Earned 
Leave for one ( 1 ) days on 11th November 2022 
prefixed Earned Leave from 9th November 2022 
to 10th November 2022 is hereby granted to 
Shri . M. V. Burade , 7th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . P. A. Patil , 8th Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik with effect from 11th 
November 2022 to 11th November 2022 . 

Nashik , 18th November 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 10298 / 2022.- Extended Earned 
Leave for two ( 2 ) days with effect from 14th 
November 2022 to 15th November 2022 prefixed 
2nd Saturday and Sunday falling from 12th 
November 2022 to 13 November 2022 with 
permission to leave headquarter is hereby 
granted to Smt . R. M. Shinde , District Jugde - 11 
and Additional Sessions Judge , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . V. S. Malkalpatte 
Reddy , District Judge - 12 and Additional Sessions 
Judge , Nashik with effect from 11th November 
2022 after office hours to 16th November 2022 
before office hours . 

Nashik , 18th November 2022 . 


No. EST / Leave / 10299 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for two ( 2 ) days with effect 
from 7th November 2022 to 8th November 2022 
is hereby granted to Shri . M. H. Shaikh , District 
Jugde - 7 and Additional Sessions Jude , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. T. Tripathi , District 
Judge - 8 and Additional Sessions Judge , Nashik 
with effect from 7th November 2022 to 8th 
November 2022 . 

Nashik , 18th November 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 10301 / 2022.- Extended Earned 
Leave for two ( 2 ) days with effect from 18th 
November 2022 to 19th November 2022 is 
hereby granted to Smt . V. S. Malkalpatte - Reddy , 
District Judge - 12 and Additional Sessions Judge , 
Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Dr. Shri . U. J. More , District 
Judge - 13 and Additional Sessions Judge , Nashik 
with effect from 18th November 2022 to 19th 
November 2022 . 

Nashik , 18th November 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 10302 / 2022.- Earned Leave for 
two ( 2 ) days with effect from 9th November 
2022 to 10th November 2022 is hereby granted 
to Shri . M. V. Burade , 7th Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ ते मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४ - १० , शके १ ९ ४४ 

Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class ( CR - 3 ) , Nashik . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . P. A. Patil , 8th Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik with effect from 9th 
November 2022 to 10th November 2022 . 

Nashik , 18th November 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 10314 / 2022.- Eamed Leave for 
four ( 4 ) days with effect from 16th November 
2022 to 19th November 2022 suffixed Sunday 
falling on 20th November 2022 with permission 
to leave headquarter is hereby granted to Shri . 
B. D. Pawar , Ad hoc District Judge - 1 and 
Assistant Sessions Judge , Niphad . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . A. V. Gujarathi , District 
Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Niphad 
with effect from 15th November 2022 after office 
hours to 21st November 2022 before office 
hours . 


ADITI U. KADAM , 

// c . Principal District and Sessions Judge , 

Nashik . 


Nashik , 18th November 2022 . 


BY I / C . DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / Leave / 10268 / 2022.- Ex post facto 
Earned Leave for two ( 2 ) days with effect from 
14th November 2022 to 15th November 2022 is 
hereby granted to Shri . M. D. Joshi , 4th Joint 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


२३ 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. R. Kulkarni , 6th Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
14th November 2022 to 15th November 2022 . 
Nashik , 18th November 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 10269 / 2022.- Ex post facto 
Earned Leave for two ( 2 ) days with effect from 
14th November 2022 to 15th November 2022 is 
hereby granted to Smt . S. M. Joshi , 5th Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. R. Kulkarni , 6th Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
14th November 2022 to 15th November 2022 . 
Nashik , 18th November 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 10274 / 2022.- Ex post facto 
Earned Leave for one ( 1 ) day on 11th November 
2022 is hereby granted to Smt . S. S. 
Deshmukh , Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik Road . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ ते मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४ - १० , शके १ ९ ४४ 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


२४ 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . P. S. Mali , 2nd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Road with effect 
from 11th November 2022 to 11th November 
2022 . 

Nashik , 18th November 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 10275 / 2022.– Ex post facto 
Extended Earned Leave for one ( 1 ) day on 16th 
November 2022 prefixed Earned Leave from 14th 
November 2022 to 15th November 2022 is 
hereby granted to Shri . M. S. Borale , Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Nashik Road . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . S. S. Deshmukh , Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Road with effect 
from 16th November 2022 to 16th November 
2022 . 


ADITI U. KADAM , 
1 / c . District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Nashik . 


Nashik , 18th November 2022 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


